“जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमि 
अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या 
कार्यालयात उघडण्यात आलेल्या स्वीय 
प्रपंजी लेखा खात्यामधून तलाठी व मंडळ 
अधिकारी यांचेसाठी लॅपटॉप खरेदी करण्यास 
मान्यता देण्याबाबत.” 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः संकिर्ण-२०१८/प्र.क्र.२०९./ल-१ 
पहिला मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : ३१ मार्च, २०२१ 


१. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-२०१८/प्र.क्र.२०९/ल-१, दि.२६.०३.२०१९ 

२. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-२०१८/प्र.क्र.२०९/ल-१, दि.०२.०७.२०२० 

३. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय शुधिपत्रक क्रमांक संकिर्ण-२०१८/प्र.क्र.२०९/ल-१, 

दि.२१.०८.२०२० 
४. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-२०१८/प्र.क्र.२०९/ल-१, दि.०२.०९.२०२० 
५. जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमि अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे क्र.राभू-४/लॅपटॉप 
मान्यता/२०२१, दि.१०.०३.२०२१ चे पत्र. 

प्रस्तावना :- 

राज्यात डिजीटल इंडिया लँड रेकॉर्ड HSA कार्यक्रमातंर्गत जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, 
भूमि अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे याच्या कार्यालयाकडून संगणकीय गा.न.नं. ७/१२, ८ अ, ई-फेरफार, ई- 
अभिलेख, इत्यादी प्रकल्पांची अज्ञावळी विकसित करण्यात आलेल्या आहेत. या अज्ञावळीमधील ई-फेरफार 
आज्ञावलीची अंमलबजावणी राज्यातील संबंधित तलाठी व मंडळ अधिकारी यांच्या लॅपटॉपची क्लाऊड सर्व्हर 
बरोबर जोडणी करण्याची कार्यवाही तलाठी व मंडळ अधिकारी यांचेकडून करण्यात येते. संदर्भ क्र. ४ येथील दि. 
०२/०९/२०२० च्या शासन निर्णयान्वये नागपूर, भंडारा, अकोला, अहमदनगर, कोल्हापूर या पाच जिल्ह्यांकरीता 
१०८१ लॅपटॉप खरेदीसाठी रू.४,८६,४५,०००/- इतका निधी मंजूर करण्यांत आला आहे. राज्यातील बारा 
जिल्ह्यांतील ११५४ तलाठी व २१३ मंडळ अधिकारी यांचेसाठी एकूण १३६७ लॅपटॉप खरेदी करण्यासाठी प्रत्येकी 
४५०००/- प्रमाणे एकूण रक्‍कम रुपये रू.६,१५,१५,०००/- (अक्षरी सहा कोटी पंधरा लाख पंधरा हजार फक्त) 
इतक्या खर्चास स्वीय प्रपंजी लेख्यातील शिल्लक रकमेतून संबंधित जिल्हाधिकारी यांना वर्ग करण्यास मान्यता 
देण्याचा प्रस्ताव संदर्भ क्रं. ५ अन्वये जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमि अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी 
सादर केला आहे. त्यानुषंगाने शासन खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे. 
आदेश :- 

ई-महाभूमि अंतर्गत ई-फेरफार आज्ञावलीच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यातील संबंधित तलाठी व मंडळ 
अधिकारी यांच्या लॅपटॉपची क्लाऊड सर्व्हरबरोबर जोडणी करण्यासाठी सोबत जोडलेल्या परिशिष्ठ अ नुसार 
बारा जिल्ह्यांतील ११५४ तलाठी व २१३ मंडळ अधिकारी यांना एकूण १३६७ लॅपटॉप खरेदी करण्यासाठी 
परिशिष्ठ-ब मध्ये नमुद केलेल्या संरचनेच्या प्रत्येकी रू.४५०००/- प्रमाणे एकूण रक्‍कम रू.६,१५,१५,०००/- 
(अक्षरी सहा कोटी पंधरा लाख पंधरा हजार फक्त) इतक्या खर्चास जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमि 
अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या स्वीय प्रपंजी लेख्यातील शिल्लक रकमेतून खर्च करण्यास मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


शासन seat क्रमांकः संकिर्ण - २०१८/प्र.क्र.२०९/ल-१ 


२. Wet. 243 च्या शासन निर्णयामधील नमूद करण्यात आलेल्या अटीं व शर्तीचे पाळन करणे व 
सदर खर्चाच्या बाबींच्या अनुषंगाने स्वीय प्रंपजी लेख्यांशी संबंधीत जमा व खर्चाचा हिशोब ठेवणे जमाबंदी 
आयुक्‍त आणि संचालक, भूमि अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना बंधनकारक राहील. 

३. सदर निधीबाबत आर्थिक व भौतिक अहवाल उपयोगीता प्रमाणपत्रासह शासनास पाठविण्याची 
जबाबदारी जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमि अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची राहील. तसेच 
शासनास सदर निधीच्या जमा व खर्चाचा हिशोब तपासण्याचा अधिकार राहील. जिल्हाधिकारी यांनी सदर 
निधीचे विनियोगासाठी स्वतंत्र लेखे ठेवावेत तसेच खर्चाचा ताळमेळ महालेखापालांकडे वेळोवेळी 
देणेची दक्षता घ्यावी. प्रस्तुत निधीबाबत जमाबंदी आयुक्‍त, पुणे यांनी आर्थिक व भौतिक अहवाल 
उपयोगिता प्रमाणपत्रासह शासनास पाठवावा. 

४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३३११८१२१७९९१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SANTOSH HARIDASRAO 


BHOGLE 
(डॉ.संतोष भोगले) 
सह सचिव 


प्रति, 

मा. मंत्री/ मा.राज्यमंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग), मंत्रालय, मुंबई 

जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमि अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
जिल्हाधिकारी, सातारा, पालघर, सिंधुदुर्ग, नाशिक, नंदुरबार, धुळे जळगांव, हिंगोली, 
अमरावती, वाशिम, गडचिरोली, वर्धा 

५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
६. महालेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परिक्षा) मुंबई 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

८. निवासी लेखा परिक्षण अधिकारी, मुंबई 

९. निवडनस्ती 


Cc 40 A -0 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन seat क्रमांकः संकिर्ण - २०१८/प्र.क्र.२०९/ल-१ 


परिशिष्ठ अ 
% तलाठी व मंडळ अधिकारी लॅपटॉप मागणी संख्या - 
अ.क्र. | जिल्हा ल॑पटॉप मागणी एकुण | लॅपटॉप मागणीचे 
तलाठी | मंडळ कारण 
अधिकारी 
a] 2 रि 8 ड्‌ & 
(१ | सातारा १०० - | १०० | नविन तलाठी भरती 
२ पालघर ७ २९ ३ लॅपटॉप वाटपन केलेले 
३  ।सिंधुदुर्ग सक ३८ २६२ ।कालबाहयझालेने 
४ नाशिक ७६ | ७६ नविन तलाठी भरती 
५  । नंदूरबार | 8d १३ ६१ लॅपटॉप वाटपन केलेले 
६ धुळे ५१ ३१ 2 नविन तलाठी भरती 
७ जळगाव १८० ३० २१० कालबाहय झालेने 
हिगोली २१ षु २६ लॅपटॉप वाटपन केलेले 
अमरावती । ६० (१ ६१ कालबाहय झालेने 
१० | वाशिम ८४ १७ (१०१ कालबाहय झालेने 
॥. क गडचिरोली | १२ २ १४ कालबाहय झालेने 
१२ वर्धा २९१ ४७ ३३८ ।कालबाहय झालेने 
एकुण ।११५४ ।२१३ १३६७ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन Beat क्रमांकः संकिर्ण - २०१८/प्र.क्र.२०९/ल-१ 


$ 
N 


eae 


Form Factor Clampshell 
With metallic hinges 


E 


r 
1 


Chipset Integrated in Processor 


Intel® Core™ i5-1035G1 


Memory 8 GB DDR4-2666 Mhz ,should support Dual Channel, Memory expandability up to 16 GB with 2 DIMM 
Slots 
काह 


Integrated graphics 
Integrated audio controller with 2 Integrated stereo speakers 
Operating System Microsoft 10 Home 64 SL 


Networking Integrated Gigabit 10/100/1000 Ethernet Controller 

—s 802.1 lac (2x2) WLAN and Bluetooth® 5.0 (MU-MIMO supported) 

Ports 2 Super Speed USB Type-A 5Gbps signaling rate; 1 SuperSpeed USB Type-C® 5Gbps signaling rate; 1 
RJ-45; 1 headphone/microphone 

1 combo; 1 HDMI 1.40; 1 AC power 


ara 
16 | Battery 3-cell, 40 Whr Li-ion Longlife Battery with 1000 charge 

— | should Support battery fast charge - Approximately 90% in 90 minutes 
n 
up to 1.65 Kg including battery 


9 | Security TPM 2.0 
security lock slot 


20 | Manageability Integrated utility to enables hardware level testing outside the operating system & 


Drivers should be available on OEM Website for download 


E 


0 
0 
1 

2 


4 
5 
7 
1 
1 
1 


--.|॥ "-> 
(५| > 


oo 


N 
pm 


Certifications Microsoft Windows 10 
FCC,CE, RoHS, UL, EPEAT, Energy Star 
ISO 9001,14001,20001,27001 for OEM 


14" HD, IPS, anti-glare, with digital microphone and HD Webcam with Wide Dynamic Range 


3 Years onsite including battery 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


